डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता 
निधी वितरण ... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३. 
२) शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०२२/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ, दि.२८.०७.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी 


रु.१९०,००,००,०००/- (रु.एकऱो नव्वद कोटी) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यांत आला आहे. 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये डोंगरी विभागाच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेता, डोंगरी 


विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ५०% च्या मर्यादेत निधी प्रथमत: 
मागील आर्थिक वर्षात सुरु झालेली व आता अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याकरीता म्हणजेच 
स्पील ओव्हरकरीता प्राथम्याने उपलब्ध करुन देण्यात येत असून, तद्नंतर उर्वरित निधीच्या 
मर्यादेत नवीन कामे हाती घेण्यात यावीत. 


2 वित्त विभागाच्या दिनांक 92.08.2023 रोजीच्या शासन निर्णयानूसार, सन 2023-28 


या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रू.१९०.०० कोटी निधीपैकी संदर्भाधीन 


क्र.२ वरील दि.२८.०७.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू.३८.०० कोटी इतका निधी वितरीत 


करण्यात आला आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण अर्थसंकल्पित रू.१९०.०० 


कोटी इतक्या तरतूदीपैकी अवितरित असलेल्या निधी मधून वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या 


अनुषंगाने रु.५२,८६,००,०००/-(अक्षरी रु.बावन्न कोटी areal लाख फक्त) इतका निधी 


अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. या 


वितरणाचा तपशिल सोबतच्या परिशिष्ट- अ मध्ये दर्शाविळा आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निधीचा विनियोग खालीळ अटी व शार्ती प्रमाणे 


करण्यात यावा :- 


३. 


(१) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला निधी 


संदर्भाधीन शासन निर्णयांमधील व शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांनूसार 


सर्व संबंधीत यंत्रणांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 


(२) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत केलेल्या निधीतून प्रथमत: 


मागील आर्थिक वर्षात सुरु झालेली व आता अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण 


करण्याकरिता म्हणजेच स्पील ओव्हरकरिता प्राथम्याने निधी उपलब्ध करुन द्यावा. 


उर्वरित निधीच्या मर्यादेत नवीन कामे हाती घेण्यात यावीत. 


(३) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत होणा-या खर्चाचे नियंत्रण महाराष्ट्र 


अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका खंड १ परि.१५५ मधील सूचनांनुसार करण्यांत यावा. 


तसेच एकत्रित खर्च ताळमेळ दरमहा महालेखापाल यांचे लेख्याशी घेण्यात यावा. 


दर तिमाही खर्चाचा मेळ महाळेखापाल यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या 


नमुन्यातील नोंदवहीशी पडताळणी, तिमाही संपल्यापासून दोन महिन्याचे आंत 


घ्यावा आणि त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल शासनास सादर करावा. 


(४) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता नियुक्त सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वित्त 


विभाग, शासन परिपत्रक दि.०४.०४.२०२२ ची पूर्तता होत असल्याची खात्री 


केल्यानंतरच निधी खर्च करावा. तसेच सदर परिपत्रकातील सूचनांनूसार निधी 


कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता अधिनस्त क्षेत्रिय अधिकारी/मंडळे/महामंडळे 


यांच्या बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता 


येणार नाही. तसेच यापूर्वी निधी आहरित करुन बँक/स्वीय प्रपंजी खात्यात ठेवला 


असल्यास, असा खर्च न होणारा निधी शासन खाती जमा करण्यात यावा. 


सदरचा खर्च, "मागणी क्रमांक ओ-११, ४५५१ -डोंगराळ क्षेत्रावरील भांडवली खर्च 


०१ पश्चिम घाट ०६० इतर डोंगरी क्षेत्रे (००) (०१) डोंगराळ क्षेत्राकरिता विशेष कार्यक्रम (४५५१ 


००११) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) - ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 


येऊन, तो मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३ नुसार 


व नियोजन विभाग, अनौ.सं.क्र.१३/२०२४/का.१४२४, दि.०९.०२.२०२४ रोजीच्या अनौपचारिक 


टिप्पणी अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


ष्‌. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन 


निर्णय उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०२१४११५४३८६५१६ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सोबत: परिशिष्ट-अ Digitally signed by NITINBHANUDAS 
KHEDKAR 
Date: 2024.02.14 12:04:19 +05'30' 
(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, 


ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/ 

सातारा/कोल्हापूर/छत्रपती संभाजीनगर / बीड/ हिंगोली/ नांदेड/ बुलढाणा/ 

अकोला/ अमरावती/यवतमाळ /पालघर. 

प्रत, 

१) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

3) विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण, पुणे, नाशिक, 
छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती विभाग 

४ जिल्हा नियोजन अधिकारी, द्वारा- जिल्हाधिकारी कार्यालय,ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ 
सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगळी/सातारा/कोल्हापूर/ 
छत्रपती संभाजीनगर /बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/यवतमाळ/पालघर 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/ 
जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/सातारा/कोल्हापूर/ छत्रपती संभाजीनगर / बीड/ 
हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/ यवतमाळ/ पालघर 

६) वित्त विभाग (व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

0) निवड नस्ती, नियोजन विभाग, कार्यासन-१४८१-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ, 
दि. १३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 
परिशिष्ट- "अ 
ह हजारात 


जिल्हयाचा एकूण 
निधी (६--७) 


१५०००.०० 


८. महाड 
९. पोलादपूर 
१०. रोहा 
६९०००.०० 


8 
१८.चिपळूण 
१९. लांजा 
उवा ३३०००.०० 


षु 


२७३००.०० 


म आहे 
| 
: 
Eo 
i 
काडा! 
—_ 
3 
| 
______ 
i 
| 
a 
= 
शिका! 
| 
______ 
______ 
LS 
LS 
1: - ९ 
कडा! 
बळा! 
| 
______ 
is 
i 
| 
शिळा 
= 
Lo 
Lo 
i 


१६११००.०० 


Digitally signed by NITINBHANUDAS KHEDKAR 
Date: 2024.02.14 12:41:47 +05'30' 


(नि. भा. खेडकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


जिल्हयाचा एकूण 
निधी (६--७) 


उपगटासाठी 


र र 
वेल्हे 


जिल्हा 
२ 


og 


Ls | 
Lae 
ae 
सातारा ६०००.०० शिळा 
क 
se 
[eee] 
a5 निळ यग 
| 
Eee | 
La 
uae 


| २९ आंबेगांव ६०००.०० 
७ |सातारा_ | 


६०००.०० 
६०००.०० 
६०००.०० 
६०००.०० 


— 

| 

| 

ie. 

| § 000,00 ५७०००.०० 
का या 
लड 


& 
कडेगाव 


a 1७७ 

a ,£ॅक्कक 0७७७0 

a क्‍र्‍क्‍श्‍अिक्केर 0७७७0 

a Cc 
ane 


१३.खुल्ताबाद 


aes) | eee 
§&0000,00 


१८०००.०० 


Digitally signed by NITINBHANUDAS KHEDKAR 
Date: 2024.02.14 12:42:01 +05'30' 


( नि. भा.खेडकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१४७००.०० 


२१.आंबेजोगाई 
|. |२२.धारुर 
१२ ।नांदेड 
हिंगोली | |२३.हिंगोली 
a 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


क. 

२८. चोपडा f -- | 

cc 

३१.पारनेर fF -- | 3000.०० 
त. 


3000,00 


42000,00 


Digitally signed by NITINBHANUDAS KHEDKAR 
Date: 2024.02.14 12:42:16 +05'30' 


( नि. Ul. खेडकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


3000,00 


4¢ 


१९ 


@ rT 6G -५ 2) 
A a 8H ip By al 
4, A a 


या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 


जिल्हयाचा एकूण 
[fe ह| 


१२८६८० 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 
Date: 2024.02.14 12:42:32 +05'30' 


( नि. भा. खेडकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


